भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.२५८/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ८ जुले, २०१६ 


शासन seat :- 
महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 


प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर 


दर्डाविळेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे बदलीनंतरची पदस्थापना 
ठिकाण 
हिं . __. श्री.मधुकर पाण्डेय, | पोलीस आयुक्त, सह पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 
भापोसे लोहमार्ग, मुंबई (अपर पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई हे 
पद पोलीस महानिरीक्षक या श्रेणीत 
उन्नत करुन) 
२. | at निकेत कोशिक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | पोलीस आयुक्त, 
भापोसे दहडातवाद विरोधी पथक, । लोहमार्ग, मुंबई 
मुंबई 
३. श्री. संतोष रस्तोगी, । केंद्रीय प्रतिनियुक्‍तीवरुन सह पोलीस आयुक्त, 
भापोसे परत आल्याने नियुक्तीच्या |। नागपूर. 
प्रतिक्षेत 
४. श्री. राजवर्धन, सह पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भापोसे नागपूर. तुरुंग, मुंबई (रिक्‍त पदावर) 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१६/प्र.क्र.२५८/पोल-१ 


र. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७०८१७१११०४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


K a | | as A rj U nN On oN Kailas Arjun Gaikwad, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 


G a | kw ad Government Of Maharashtra, OU 


= Deputy Secretary 
Date: 2016.07.08 18:15:03 
+05'30" 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर पोलीस महासंचालक तथा कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०.पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई / नागपूर . 
११.पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग, मुंबई. 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१३.संबंधित अधिकारी. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे /नागपूर. 
११.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, 


A 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


